महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र. १२६ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक १२.१०.२०१७ रोजीचे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ०८.०१.२०२० रोजीचे आदेशा 


आदेशा 


श्रीमती स्वा.अ.दुधाणे, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.१ च्या आदेशान्वये उच्च 
व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील भारतीय प्रश्ञासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर या 
कार्यालयातील अधिक्षक या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या 
होत्या. श्रीमती दुधाणे, अधिक्षक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर या पदावर दिनांक 
१०.११.२०१७ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्रीमती दुधाणे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी दिनांक ०९.११.२०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्रीमती स्वा.अ.दुधाणे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्ष 
म्हणजेच दिनांक ०९.११.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७५३३१३२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Babasaheb 
Kisan Virole ces 
(बा. कि. विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती स्वा.अ.दुधाणे, अधिक्षक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

) उप सचिव, (का.क्र.मशि-१), उच्च व तंत्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
4) संचालक, उच्च शिक्षण संचाळनालय, पुणे 

) भारतीय, प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर. 

)  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


